RNI No. MAHBILL / 2009/ 35574 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ३, अंक ४१( २) ] 


गुरुवार , डिसेंबर २८ , २०१७/पौष ७, शके १९३९ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १० .०० 


. 


असाधारण क्रमांक ६६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
जिल्हाधिकारी, ठाणे यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सामान्य / कक्ष- ४ / मेज - ४ /जिपपंसनि /निवडणूक विभाग / २०१७ /१५८ . - महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , 
१९६१ चे कलम ९( २), खंड( अ) चे परंतुक व महाराष्ट्र पंचायत समित्या (निवडणूक विभाग व निवडणूक घेणे ) नियम , १९६२ चे नियम 
६६ व पोट -नियम ( ३) अनुसार मी , डॉ . महेंद्र कल्याणकर , जिल्हाधिकारी, ठाणे या अधिसूचनेद्वारे ठाणे जिल्हा परिषदेच्या दिनांक १३ डिसेंबर 
२०१७ रोजीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत व दिनांक २६ डिसेंबर २०१७ रोजी ७६ -कोलीवली निर्वाचक गणांतर्गत ३८ / ६ या मतदान केंद्रावर 
झालेल्या फेरमतदानात ३८ - शेलार या निवडणूक विभागामधून निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव , त्याचे पत्त्यासह खालील परिशिष्टात प्रसिद्ध 
करीत आहे : 


अनुक्रमांक 


तालुक्याचे 


निवडणूक विभाग 


निवडून आलेल्या 
सदस्याचे नाव 


नाव 


आरक्षण 


कायमचा पत्ता 


___ (१) 


(२) 
भिवंडी 


क्रमांक 
( ३) 
३८ 


नाव 
( ४) 
शेलार 


( ५) । 
नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग 


( ६ ) 
भोईर अरूण तुकाराम 


घर नं . ४४ , तलावाजवळ , 
शेलार , तालुका भिवंडी, 
जिल्हा ठाणे ४२१ ३०२ . 


दिनांक २७ डिसेंबर २०१७ . 


डॉ . महेंद्र कल्याणकर , 
जिल्हाधिकारी, ठाणे . 


भाग एक - अ ( को .वि .पु.) - ६६ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ, कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २८ , २०१७/ पौष ७, शके १९३९ 

जिल्हाधिकारी, ठाणे यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सामान्य / कक्ष - ४ / मेज - ४ /जिपपंसनि /निर्वाचक गण / २०१७ /१५९. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , 
१९६१ चे कलम ५७( ३ ), खंड ( अ ) व महाराष्ट्र पंचायत समित्या (निर्वाचक गण व निवडणूक घेणे) नियम , १९६२ चे नियम ६० अनुसार 
मी , डॉ . महेंद्र कल्याणकर , जिल्हाधिकारी, ठाणे या अधिसूचनेद्वारे ठाणे जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येणाऱ्या भिवंडी पंचायत समितीच्या दिनांक 
१३ डिसेंबर २०१७ रोजीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत व दिनांक २६ डिसेंबर २०१७ रोजी ७६- कोलीवली निर्वाचक गणांतर्गत ३८ / ६ या मतदान 
केंद्रावर झालेल्या फेरमतदानात ७५ - शेलार व ७६- कोलीवली या निर्वाचक गणामधून निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे, त्यांचे पत्त्यांसह खालील 
परिशिष्टात प्रसिद्ध करीत आहे : 


अनुक्रमांक 


निर्वाचक गण 


पंचायत 
समितीचे 


निवडून आलेल्या 
सदस्याचे नाव 


आरक्षण 


कायमचा पत्ता 


नाव 


नाव 


___ (१) 


(२ ) 


क्रमांक 
( ३) 


(४ ) 


(५ ) 


७५ 


शेलार सर्वसाधारण ( महिला ) भोईर अविता यशवंत 


घर नं . १७५६ , श्री . गणेश 
निवास , शेलार , ता . भिवंडी, 
जि . ठाणे ४२१ ३०२. 


भिवंडी 


___ 


७६ 


कोलीवली अनुसूचित जमाती उगले गंगाराम गणपत 


मु . कोलीवली, पो . अनगांव , 
ता . भिवंडी , 
जि . ठाणे ४२१ ३०२. 


दिनांक २७ डिसेंबर २०१७. 


डॉ . महेंद्र कल्याणकर , 
जिल्हाधिकारी, ठाणे . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


